wera विभागाच्या विविध आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेल्या एकूण ६८ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०२१५/प्र.क्र. ४३/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ मार्च २०१५ 


वाचा :- 
१) शासननिर्णय, गृहविभाग, क्रमांक-संकिर्ण-०३१४/प्र.क्र.३४१/पोळ-७,दिनांक २५ मार्च २०१४. 
२) शासननिर्णय, गृहविभाग, क्रमांक-पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५,वित्तीय सुधारणा,दिनांक-२० फेब्रूवारी 
२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमंस/२६-ब/६१४३/पोल-७/१४. दिनांक 
२०/१/२०१५, 
४) पोलीस आयुक्त ,बृहन्मुंबई यांचे क्रमांक पोआ /कक्ष /२(६)/३७१/१४, दिनांक २६/१२/२०१४. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या एकूण ६८ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०३/२०१४ पासून दिनांक २८.२.२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली होती. आता खालील नमूद सदर ६८ अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१५ ते दिनांक २९.०२.२०१६ पर्यंत 
खालील अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. ( सोबत 
आस्थापना निहाय पदांचे विवरणपत्र जोडले आहे.) 
अटी :- 

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व 
पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि. 
१९/०८/२००४ नुसार सदर मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास, तसेच सुधारीत आढाव्यास ( 
नव्याने निर्माण केळेळी पदे आकृतीबंधात समाविष्ट करुन) उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यासाठी 
त्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 

३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण 
झाल्यास ती जबाबदारी विभागाची राहील. 

४ अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०२१५/प्र.क्र. ४३/पोल-७ 


पदे ; पदांची संख्या 


आस्थापना 


१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई । वरिष्ठश्रेणी लिपिक 
शि 


शिश 
| शा 

४) पोलीस अधीक्षक, पुणे(ग्रा) कनिष्ठश्रेणी लिपिक 
| शिक 


स्वयंपाको( 
मॅनेजर(१) 
(ग्रा) 
असि.कुक (१) 
ARTS (१) 


कनिष्ठश्रेणी लिपिक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०२१५/प्र.क्र. ४३/पोल-७ 


६) पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 


पुणे 


1 — 
शिश ; 


मानसेवी बालरोग तज्ञ 
८) प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण मानसेवी तज्ञ (१) 
विद्यालय, खंडाळा 


शिक शिका 
९) समादेशक ,रा.रा.पो.बळ गट | कनिष्ठश्रेणी लिपिक(२) 
क्र.४,नागपूर 

शिश — 


qo) पोलीस विभागाच्या विविध । मानसेवी बालरोग तज्ञ 
आस्थापनेवरील 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०२१५/प्र.क्र. ४३/पोल-७ 


२. ही मुदतवाढ झासनाने काही ठराविक कालमर्यादेपर्यंत मुदतवाढ देवून पदे नष्ट करण्याचे 
आदेश दिलेले असतील किंवा वित्त विभागाने तसे सूचित केळे असेल किंवा सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ पद 
रिक्‍त असेल तर अशा पदांना लागू होणार नाही. 

३. यासाठी होणारा खर्च सोबतच्या आस्थापनानिहाय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१५-१६ च्या मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१४/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय 
सुधारणा-१, दिनांक- २० फेब्रुवारी, २०१५ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२०३१७४४४८७९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


C P Digitally signed by Chitra 
Shahaji Patodek: 
hitra ON CN Chitra Sha 
a Patodekar, C = IN, S = 
Mah htra, O = 
S h a h १] | 110 Of Maharashtra, 
> t d k OU = Under Secretary 
Date: 2015.03.09 17:20:43 
alOdeKal १8६: 
(चित्रा पाटोदेकर ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संबंधित सर्व पोलीस आयुक्‍त पोलीस अधिक्षक/समादेशक 
रा.रा.पो.बल/प्राचार्य,पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय /संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अँकाडमी 
नाशिक , बृहन्मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सह सचिव (अर्थसंकल्प),गृह विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९)(वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०२१५/प्र.क्र. ४३/पोल-७ 


सह सचिव (पोल-७)गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती (पोल-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


